पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक, 

सहायक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक 
दर्जापर्यंतच्या अधिका-यांच्या बदलीबाबतचे 
अधिकार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
व पोलीस आयुक्‍त,बृहन्मुंबई यांना प्रदान 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :टीआरएन ०३११/प्र.क्र.२९१/पुर्नबांधणी-७/पोल-५ ब 
मंत्रालय, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक : ३० जुलै, २०१२ 


वाचा :- १)महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी अधिनियम, २००५ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक : टीआरएन ०८०६/प्र.क्र.५२१/पोल-५ ब, 
दि.२८ ऑगस्ट, २००६ 


शासन निर्णय :- 

शासनाने दिनांक २८.०८.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस 
निरीक्षक व पोलीस उप निरीक्षक या दर्जाच्या पोलीस अधिका-यांच्या उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम-४ (१) व 
४(२) मधील तरतूदीप्रमाणे सर्वसाधारण बदल्यांचे अधिकार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
बृहन्मुंबई करिता पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांना प्रदान केले आहेत. सदर दिनांक २८.०८.२००६ च्या शासन 
निर्णयास शासन पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०१२०७३०१८३७४९०२०० असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, ee 


1 


Bey 
सु.ग.सोनवणे ) 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, | 

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (गृह ) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

सर्व पोलीस आयुक्‍त/सर्व पोलीस अधिक्षक 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


DARRD\NOTE/Meeting 30.07.2012 


